माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय व 
अधिनस्त कार्यालयातील वाहनचालक गट-क 
संवर्गातील १० पदांच्या सेवा बाह्ययंत्रणेद्वारे 
घेण्याच्या प्रस्तावास मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्र.मावज २०२२/१९४/प्र.क्र.६९/३४-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक:-११ जून, २०२४. 


संदर्भ :- १) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, क्र: मावज २०२०/१२२/ 
प्र.क्र. ३२/का-३४ अ, दिनांक २ मार्च, २०२१. 
२) वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र. -पदनि-२०२२/प्र.क्र.१५/आ.पु.क, 
दि. २७.०४.२०२२. 
३) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, क्र. मावज २०२२/२५४/ 
प्र.क्र. ६९ (भाग-२)/का ३४-अ, दि.३१ मे, २०२२. 
४ सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, क्र. मावज २०२२/१९४/ 
प्र.क्र. ६९ /का ३४-अ, दि. २१ जून, २०२२. 
५) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, क्र. मावज २०१६/ प्र.क्र. ८२/ 
भाग-३/का ३४-अ, दि. १८ जुले, २०२२. 
६) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, क्र. मावज २०२२/१९४/ 
प्र.क्र. ६९ /का ३४-अ, दि. ८ फेब्रुवारी, २०२३. 
७ सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, क्र. मावज २०२२/१९४/ 
प्र.क्र. ६९ /का ३४-अ, दि. २६ जून, २०२३. 
८) संचालक (माहिती) (प्रशासन) यांचे क्र. प्रविस्था-२(२०२२३)/सरळसेवा रिक्‍त पदे/ 
का-१/ २७००, दिनांक २०-९-२०२३ चे पत्र. 
प्रस्तावना :- 


माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाकडील प्रसिध्दीच्या कामकाजाचे तातडीचे स्वरुप 
पाहता, तसेच वाहनांची असळेली निकड, मा. मुख्यमंत्र्यांच्या प्रत्येक कार्यक्रमांच्या प्रसिध्दी पथकास 
(Convoy) वाहनांची असणारी आवश्‍यकता व मा. मुख्यमंत्री, मा. मंत्री, मा. राज्यमंत्री यांची प्रसिध्दीची 
कामे लवकरात लवकर पूर्ण करणे या बाबी विचारात घेता माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय व 
अधिनस्त कार्यालयातील वाहनचालकांची १० रिक्‍त पदे उक्त संदर्भ क्र. ७ येथील दिनांक २६ जून, 
२०२३ च्या शासन निर्णयान्वये उपसमितीने दिलेल्या मान्यतेनुसार दिनांक ०७/०५/२०२३ पासून ते 
दिनांक ०६/११/२०२३ पर्यंत अथवा सरळसेवेने उमेदवार उपलब्ध होईपर्यंत यापैकी जे अगोदर घडेल 
त्या कालावधीपर्यंत बाह्ययंत्रणेमार्फत भरण्यास मंजूरी दिली होती. त्यानुसार, सदरची पदे नियमित 
स्वरुपात भरणे अपेक्षिति होते. तथापि, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाव्दारे सदरची पदे 
नियमित स्वरुपात भरण्यामध्ये अडचण निर्माण झालेली असल्याबाबत संचालक (माहिती) (प्रशासन) 
यांनी उक्त संदर्भ क्र. ८ येथील पत्राव्दारे कळविळे आहे. सबब, वाहनचालकांच्या १० पदांच्या सेवा 
बाह्ययंत्रणेद्वारे घेण्याच्या प्रस्तावास दिनांक ०७/११/२०२३ पासून पुढे मुदतवाढ देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः मावज २०२२/१९४/प्र.क्र.६९/३४-अ 


शासन निर्णय :- 

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयातील वाहनचालक, गट-क या संवर्गातील १० पदांच्या 
सेवा बाह्ययंत्रणेद्वारे घेण्याच्या प्रस्तावास वित्त विभागाच्या शासन निर्णय दिनांक ०९/०६/२०१७ अन्वये 
गठीत उपसमितीने दिनांक १४/०५/२०२४ रोजीच्या बैठकीमध्ये, वाहनचालक गट-क या संवर्गातील 
सरळसेवेची ९ रिक्‍त पदे निरसित करुन बाह्ययंत्रणेमार्फत घ्यावयाच्या १० मनुष्यबळ सेवांना ११ 
महिन्यांची मुदतवाढ देण्यास मान्यता दिली आहे. त्यामुळे वाहनचालक, गट-क या संवर्गातील १० 
रिक्‍त पदे दिनांक ०७/११/२०२३ पासून ते दिनांक ०६/१०/२०२४ पर्यंत (एकूण ११ महिन्यांच्या 
कालावधीसाठी) बाहययंत्रणेद्वारे भरण्यास मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
०२. सदर मनुष्यबळ भरताना वित्त विभागाच्या दिनांक २७/०४/२०२२ मध्ये नमूद केलेल्या 
परिपत्रकातील सूचनांचे तंतोतंत पालन करण्यात यावे. तसेच, बाह्ययंत्रणेव्दारे कामे करुन घेण्यासाठी 
शासनाने विहित केलेल्या नियम व कार्यपध्दती यांचे पालन करून त्यानुसार बाह्ययंत्रणेची निवड 
करुन १० मनुष्यबळाची सेवा घेण्यात यावी. 
०३. सदर झासन निर्णय, वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. ६६०/आपुक, दिनांक 
२९/१२/२०२३ अन्वये दिलेल्या मंजूरीच्या अधीन राहून तसेच अप्पर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य 
Tare विभाग व सचिव (व्यय), वित्त विभाग यांच्या उपसमितीने दिनांक १४ मे, २०२४ च्या बैठकीत 
दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
०४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२४०६१११५२६२७४५०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by YUVRAJ MANOHAR SOREGAONKAR 
Y U V R AJ DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT, 


2.5.4.20=f7ccdb18d954bb814d3cc3c92ab0c1 28e1 9f5f95c 


M A N O H A R 724abaf0a38fal1a74dec734, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


SOREGAONKAR ७ 
(युवराज सोरेगांवकर ) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
प्रधान सचिव (मा. व ज.) सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२, 
महालेखापाल, महाराष्ट्र -१ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई-४०००२०, 
३. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२, 
. संचालक (माहिती) (प्रशासन), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२, 
५. उपसंचालक (माहिती) (प्रशासन), माहिती व जनसंपर्क महासंचाळनालय,मंत्रालय, मुंबई-४०००३२, 
६. उप संचालक (लेखा), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२, 
. अवर सचिव (कार्यासन आ.पु.क), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई -४०००३२, 
८. निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


